वाचा :- 


वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण -२०२२/प्र.क्र.३८६/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ नोव्हेंवर, २०२२ 


१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 

२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 

३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 

४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 

५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि. १० मे, २०१६ 

६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 

७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४/०४/२०२२ 

८) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -२०२२/प्र.क्र.३८६/टेक्स-५ 

दि.०७/११/२०२२ 


शासन शुद्धिपत्रक :- 


संदर्भ क्रमांक ८ येथील शासन निर्णय अन्वये वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७ अंतर्गत वस्त्रोययोग 


घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान या योजनेखाली रू. रू. ५२५७.९७ लक्ष अनुदान वितरीत 
करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयातील “परि. ५ यावर होणारा खर्च 
" मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी 
संस्था (०२)(७८) राज्य THT धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी 
भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ या 
वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा” या ऐवजी खालील प्रमाणे वाचण्यात यावे. 


परि. ५ यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र 


ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्रोद्योग 
प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण -२०२२/प्र.क्र.३८६/टेक्स-५ 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१११११७५९०७६००२ असा आहे. हे 
शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MADANE VISHAL VISHWAS 
M A D A N EF V | H A | IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
4897 fc87169{e8807b3d9428966ce3233edb83a20c3 
8834c19f2e3793, postalCode=400032, st=Maharashi 


'=Maharasht! 
serialNumber=CB16DB1CC002E1 15B709A8CA348A6483883493AAF5 
3B7BE25836CDA1B57FF2DC, -MADANE VISHAL VISHWAS 


Date: 2022.11.11 18:05:16 +05'30' 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

८. संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 

९. सह सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२.परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


